राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 

प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा सन २०१९- 
२० व २०२०-२१ मधील तरतुदीनुसार आशा 
स्वयंसेविका योजनेंतर्गत dso व 
Enumeration प्रपत्र आणि आज्या डायरी 
छपाईची खरेदी निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.४९/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १२ जानेवारी, २०२१. 


वाचा :- 

१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संआसे/नस्ती क्र./प्रशासकीय मान्यता/१९९४/२०, दिनांक १०.०७.२०२०. 
आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक ०९.०६.२०२० रोजीची मान्य टिप्पणी. 
सहसंचालक (अतांत्रिक), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्र.राआआअ/सुधारित प्रस्ताव/ 
फॅमिली फोल्डर/प्रशासकीय मान्यता/८९४३४-४३५/२०, दिनांक ०५.०१.२०२१. 
सहसंचालक (अतांत्रिक), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्र.राआआअ/सुधारित प्रस्ताव/ 
फॅमिली फोल्डर/प्रशासकीय मान्यता/८९८६९-८७०/२०, दिनांक ०0६.०१.२०२१. 


x 


AN 
— 


>> 


प्रस्तावना:- 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता कार्यक्रम अंमलबजावणी 
आराखडा (पीआयपी) अंतर्गत san स्वयंसेविका योजनेंसाठी प्रशिक्षण साहित्याच्या छपाईसाठीच्या 
रु.५९८.५० लक्ष रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता मिळण्याचा प्रस्ताव सहसंचालक (अतांत्रिक), 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी दिनांक ०६.०१.२०२१ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता कार्यक्रम अंमलबजावणी 
आराखडा (पीआयपी) अंतर्गत आज्ञा स्वयंसेविका योजनेंसाठी प्रशिक्षण साहित्याच्या छपाईचा एकूण 
रु.५९८.५० लक्ष इतक्या रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.४९/आरोग्य-७ 


०0२. 


विवरणपत्र 
अ (१)- अनुदानाचा तपशिल 
F 3४०५९१ री Available budget at 
a ae Name of Head hes Mt aR Procurement Proposal 
(In lakhs) : 
1 | 12.7.1 | Printing of ASHA Diary 90.00 90.00 11111. 
Procurement of CBAC/Registers 
2 | 12.7.3 Printing of CBAC Format 314.60 314.60 for ASHA 
Total Amt. Rs.314.60 Lakhs 
HQ सन २०१९-२०मध्ये विचाराधीन प्रस्तावाशी संबंधित पुढील FMR Code मधील निधी 
हा Committed Unspent Balance म्हणून ठेवण्यात आलेले वचनबध्द अनुदान 
FMR Code Particulars Amount Kept Committed 
by State Office 
12.7.1 Printing of ASHA Diary 66.20 
12.7.3 Printing of CBAC Format 293.80 
ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल 
आवर कता अंदाजित प्रति अंदाजित एकूण 
अ.क्र. बाब आवश्‍यकता (लक्ष) 
खर्च (रु.) खर्च (लक्ष) 
| सी-बंक प्रपत्र ४३०.०० रु.१.००/- ४३०.०० 
लक्ष 
२ Enumeration ८६.०० लक्ष | रु.१.२५/- १०७.५० 
उपरोक्त दोन बाबींसाठी होणारा एकूण खर्च ५३७.५० 
3 ASHA Diary ६१००० रु.१००/- ६१.०० 
एकूण ५९८.५० 


सदरची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


१ सदर छपाई साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 
सदरहू छपाई साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक fat year (technical specification) संबंधित 
तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, 
सदर तांत्रिक fat Tear (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल 
samt रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर 
असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत 
कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.४९/आरोग्य-७ 


३) 


8) 


१०) 


११) 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग- 
४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 
संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा 
जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 
खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
तसेच सी-बॅक प्रपत्र Enumeration WIA UT बाबींवर होणारा खर्च FMR Code १२.७.३, प्रकल्प 
अंमलबजावणी आराखडा सन २०१९-२० मधील वचनबध्द ठेवण्यात आलेल्या रु.२९३.८० लक्ष व 
प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा सन २०२०-२१, FMR Code 92.9.3 मधील मंजूर तरतुद 
रु.३१४.६० लक्ष मिळून एकूण रु.६०८.४० लक्ष एवढया अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

आशा डायरी या बाबीवर होणारा खर्च FMR Code १२.७.१ प्रकल्प अंमलबजावणी 
आराखडा सन २०१९-२० मधीळ वचनबध्द ठेवण्यात आलेल्या रु.६६.२० लक्ष व प्रकल्प 
अंमलबजावणी आराखडा सन २०२०-२१, FMR Code १२.७.१ मधील मंजूर तरतुद रु.९०.०० 
लक्ष मिळून एकूण रु.१५६.२० लक्ष एवढया अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी 
प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 
आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना स्मार्ट फोन खरेदीसाठीसुध्दा प्रशासकीय मान्यता देण्यात 


आली आहे. ही बाब विचारात घेता, यथावकाश छापील नमुने व नोंद वह्या यामध्ये इष्टतम कपात 
करण्यात यावी. 

तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (0/ Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.४९/आरोग्य-७ 


उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 

१२) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


०३. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १२ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवड्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई, 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 


०४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१०६१२३३०३४११७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ती (Bd Digitally signed by Milind Raghunath 
M | | Nn Kulkarni 
DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 


Department, postalCode=400032, 
a g h U Nn a h st=Maharashtra, 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde244 


50c11d5ce0d99ed18a61fb5b1685722e2c 


Kulkarni कडा 
(मिलिंद कुळकर्णी) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३) संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) 
) 


संचालक १ व 2, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.४९/आरोग्य-७ 


सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

qo) ud जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

११) निवडनस्ती (आरोग्य-(७) 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


